१४६ नविन शासकीय प्राथमिक 
आश्रमशाळांमधील मुख्याध्यापक यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : शाआशा-२०१८/प्र.क्र.५१४/का.१३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय क्रमांक : ओएससी-१०९१/प्र.क्र.२०७१/का.१३,दिनांक २० ऑगस्ट, १९९२ 
२) शासन निर्णय क्रमांक : शाआडा-२००६/प्र.क्र.९५/का.१३, दिनांक १९ ऑक्टोबर, २००६ 
3) शासन निर्णय क्रमांक : शाआझा-२०१४/प्र.क्र.३८३/का.१३, दिनांक ०५ जानेवारी, २०१५ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
उपरोक्त नमूद वाचा येथील क्र. 3 मधील शासन निर्णयातील प्रस्तावनेतील मुद्दा क्र. ३ मधील 


अ.क्र. ५२ मध्ये खालीलप्रमाणे तरतुद आहे. 


अपर | प्रकल्प अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव | तालुका | जिल्हा शासन निर्णय 

आयुक्‍त | कार्यालय 
zea 2 ३ Poe 4 & 7 

नाशिक | नाशिक | ५२ नाशिक इंग्रजी । नाशिक | नाशिक आदिवासी विकास 

विभाग पत्र क्र. शाआझा- 


२००४/प्र.क्र.१०२/का.१२ 
दिनांक २१/०८/२००४ 


सदर परिच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात येत असून सुधारित परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचण्यात 


यावा. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाआशा-२०१८/प्र.क्र.५१४/का.१३ 


अपर | प्रकल्प अ.क्र. आश्रमशाळेचे नाव तालुका | जिल्हा शासन निर्णय 
आयुक्त | कार्यालय 


विडी २ ३ 1 ह| 4 द शि शा 


नाशिक | नाशिक | 42 | शासकीय इंग्रजी | इगतपुरी | नाशिक | आदिवासी विकास 


माध्यम निवासी विभाग पत्र क्र. शाआझा- 
आश्रमशाळा, २००४/प्र.क्र.१०२/का.१२३ 
मुंढेगांव. दिनांक २१/०८/२००४ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२८१५५०११९६२४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Subrao Narayan Shinde 
S Uu b fa 0 DN: c=IN, o=Governmen ॥ Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
N a fa ya n 2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933 
7 cfa60dcaleb8ab54859eae7920c9d0d 162 
2, cn=Subrao Narayan Shinde 
S h | n d e Date: 2018.12.28 15:59:56 +05'30° 
(सु. ना. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 


३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- Yoo ०३२. 


४. Ga aT. Aa, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


५. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


६. सर्वमा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


७. सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 


८. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाआझ्ा-२०१८/प्र.क्र.५१४/का.१३ 


र्‌, 


१०. 


११, 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


सर्व जिल्हाधिकारी. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 


अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 


सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


